महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि संचालक 
संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थित अंतिम 
ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि ३३२३/प्र.क्र.४१/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२३ 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 


२०२१, दि.२१/६/२०२१ 


२) शासन परिपत्रक, कृषि, पश्चुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
क्र.आकृवि २०२१/प्र.क्र.२४१/१५-अ, दि.०४/०८/२०२२ 

3) वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी (आस्थापना-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.एसएनआर/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२२/कृ.सं./आस्था-१/५२२७, दि.११/०२/२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भ क्र.२ येथील दि.०४/८/२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 


कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची स्थित अंतिम (दि.०१/०१/२०२० ते 


दि.३१/१२/२०२०) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/१२/२०२१ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 


संचालक संवर्गात एकाही अधिकाऱ्याची सरळसेवा अथवा पदोन्नतीने नियुक्‍ती झालेली नाही. 


कृषि संचालक संवर्गाच्या दि.०४/०८/२०२२ रोजी प्रसिध्द केलेल्या दि.०१/०१/२०२१ स्थित अंतिम 


ज्येष्ठतासुचीतील ५ अधिकाऱ्यांपैकी १ अधिकारी श्री. व्ही.एन. घावटे हे दि.३१/०७/२०२० रोजी सेवानिवृत्त 


झाल्याने त्यांचे नाव वगळून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 


संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


३. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि संचालक संवर्गातील 


(रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांक आकृवि ३३२३/प्र.क्र.४१/१५ अ 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१४५६१९८१०१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


AMOL NILAKANTH 
SAKHARKAR pe 


सोबत :- परिशिष्ट (अ.नि.साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. सर्व संचालक / सह संचालक (व्दारा - कृषि आयुक्‍तालय,पुणे) 


३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


४. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट 


१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक 
२ वेतनश्रेणी:- S-27: 118500 - 214100 
3३ दि.१ जानेवारी, 2022 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासुची (दि.01/01/2021 ते दि.31/12/2021 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ 
(२) (ब) संबोधित 
ततव संबंधित पदावरील न्हा प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती 
नुसार ary नाव जन्म दिनांक| प्रवर्ग कनक a pee शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
नियक्‍तीचा मार्ग दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता ° 
क्रमांक 
am र a aa hes | ढ 1 eS Le | र्ट शिका Pt ० 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
तं डॉ.के.पी.मोते तदर्थ पदोन्नती | ०१.०६.१९६७ | अनु.जमाती | ०७.०६.२०१७ | ०७.०६.२०१७ | ३१.०५.२०२५ | एम.एस.सी.(कृषि), पी.एच.डी. याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
२ श्री.डी.एम.झेंडे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०५.१९६६ | खुला २३.११.२०२० | २३.११.२०२० | ३०.०४.२०२४ | एम.एस.सी.(कृषि) किटकशास्त्र याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
ra श्री.एस.के.नागरे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ | खुला २५.११.२०२० | २४.११.२०२० | ३१.०५.२०२४ एम.एस.सी.(कृषि) विस्तार याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
a श्री.व्ही.एस.पाटील | तात्पुरती पदोन्नती | ०२.०९.१९६६ | खुला २४.११.२०२० | २४.११.२०२० | ३०.०९.२०२४ एम.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 


